महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१५१४/प्र.क्र.१४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०९ जानेवारी, २०२० 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील लघुलेखकांची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ लघुलेखकाचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
क्र. श्रीमती विभाग 
| 9 | 2 3 PB 4 
he श्री | ]ो.जो.राठोड कौशल्य विकास व विधि व न्याय विभाग 
(वरिष्ठ स्वीय सहायक) उद्योजकता विभाग 
२ श्री | प्रवि.कावळे विधि व न्याय विभाग कौडल्य विकास व 
(उच्चश्रेणी लघुलेखक) उद्योजकता विभाग 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. श्री.राठोड आणि श्री.कावळे यांना संबंधित विभागांनी बदली 
झालेल्या विभागांमध्ये हजर होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. श्री.राठोड आणि 
श्री.कावळे यांनी बदली झालेल्या विभागांमध्ये तत्काळ रुजू व्हावे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०९१७४३०५०७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by Gajanan Bhimrao G 
t 


ral 
artment, postalCode=400032, 


Gaj 
J 1973b0795ae988a7c00505019180a8021798a5c1ed4 
a 
B h | aa fa (0 G U fav INumber=54b1 1b1ccbde577d7 1dce3b3 13c3fefSde2ad659 
360f73b682d6b6fccbBaecf, ja 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री. हो.जो.राठोड, वरिष्ठ स्वीय सहायक (कौठाल्य विकास व उद्योजकता विभाग) 
Usd pad, उच्चश्रेणी लघुलेखक (विधि व न्याय विभाग) 


प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
२) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
३) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-आओ). 


